अनुसूचित जाती व  नवबीध्दांच्या 
मुलामुलींकरीता विभागीय स्तरावर सुरू 
करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्थांमधील १२८ योजनांतर्गत 
अस्थायी पदे दिनांक ०१.०३.२०१९ पासून 
दि. ३०.०९.२०१९ पर्यंत चालू ठेवण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : आयटीआय-२०१९/प्र.क्र. ४५/व्यशि-३, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २५ मार्च, २०१९. 


पहा : १) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.असंक-१००४/प्र.क्र.१२ (भाग-२)/२००४/वित्तीय 
सुधारणा-१, दि. ०४.१०.२००४ 
२) सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक कार्य व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय 
क्र. इबीसी-२००४/प्र.क्र.५१/मावक-२, दि. ०९/०१/२००६. 
३) कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग, शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१८/ 
प्र.क्र. ६७/व्यशि-३, दि. ०५.०२.२०१८ 
४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र. ८/१६/आ.पु.क., 
दि. २१.०२.२०१९. 
५) संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, 
मुंबई यांचे पत्र क्र. ४/आस्था-३/२०१९/मुदतवाढ/१३४, 
दि. २४.०१.२०१९ 


प्रस्तावना :- 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखाळीळ अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता विभागीय स्तरावर सुरू 
करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील १२८ योजनांतर्गत अस्थायी 
पदांना संदर्भीय (२) येथील शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाने 
वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णयानुसार वरील संदर्भ क्र. (३) येथील शासन निर्णयान्वये 
सदर १२८ अस्थायी पदांना दिनांक २८.०२.२०१९ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. वित्त 
विभागाच्या संदर्भाधिन (४) येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी 
पदांना मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना प्रदान केले आहेत. त्यास अनुलक्षून 
संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचाळनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, मुंबई यांनी संदर्भीय (५) येथील पत्रान्वये शासनास सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार दिनांक 
०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पर्यंत अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र.४५/व्यशि-२३ 


शासन निर्णय :- व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
अधिपत्याखालील अनुसूचित जाती व नवबौध्दांच्या मुलामुलींकरीता विभागीय स्तरावर सुरू 
करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांकरिता सोबतच्या प्रपत्र अ मधील 
योजनांतर्गत १२८ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०१९ पासून दिनांक ३०.०९.२०१९ पर्यंत 
चाळू ठेवण्यास या शासन निर्णयान्वये पुढील अटी व शरर्तीस अधिन राहून मंजूरी देण्यांत येत 
आहे. 

अटी व शार्ती :- 

१) उपरोक्त पदे ज्या प्रयोजनासाठी निर्माण करण्यांत आली, त्याच प्रयोजनासाठी पुढे चालू 
ठेवण्यात यावीत. चाळू ठेवण्यात आलेल्या अस्थायी पदांवरील कर्मचारी नियमानुसार 
मिळणारे वेतन भत्ते इत्यादी मिळण्यास पात्र समजण्यात यावेत. 
मुदतवाढ दिलेल्या पदांपैकी कोणतेही पद ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त 
नाही, याची खात्री करून घेण्यात यावी. 
सदर कालावधीमध्ये मंजूर पदांच्या आढाव्यास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
घेतलेली आहे. तथापि, त्यानंतर पदनिर्मिती मंजूर झालेली आहे, अज्ञा प्रकरणी 
नवनिर्मिती पदांच्या समवेक्षनासह पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता घेण्याची कार्यवाही 
विहित कालावधीत पूर्ण करावी. 
पदांचा आढावा घेवून सुधारित आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेणे 
MRAP आहे. तसे न केल्यास मुदतवाढीअभावी सदर अस्थायी पदांच्या वेतनाचा प्रश्न 
उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय 
शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई यांची राहील. या कालावधीनंतर आकृतीबंध 
निश्चित करण्यासाठी कालावधी वाढवून देण्यात येणार नसल्याची कृपया नोंद घ्यावी. 


Soe 


aN 
— 


& 


२. या प्रस्तावावर होणारा खर्च सन २०१९-२० या वर्षामध्ये खाळील लेखाशीर्षाखालील 
मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


“ मागणी क्र: एन-३, FEI GERNY २२२५ HEA जाती अनुछुविव जमाती व इतर 
WITT यांचे कल्याण ०१- अनुस्वित जातीचे कल्याण २७७-त्रिक्षण (0408) 
HIT जाती व TIE गुला-गुत्लीकरिता विभारीय स्तरावर औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था YO BY IATA) (२२२५ 8908) ” 


उपरोक्त लेखाछीषयखात्रील अर्थसंकल्पीय ATH, एुधारीत अंदाज THT 
aay एुधारीत अनुदानाचे प्रस्ताव व खर्च ताळमेळाची कार्यवाही त्याचप्रमाणे 
महाळेखापाळंच्या विनियोजन लेखा अहवाळावरील sors विहित वेळेत सादर 
करण्याची दक्षता संचालक (प्रशिक्षण, व्यवसाय RAT व प्रशिक्षण संचालनालय 
महाराष्ट्र राज्या YIS यांनी घ्यावी. 


३. सदर झासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. १/शिक्षण-१, दिनांक १९.०३.२०१९ तसेच वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: पदनि 
२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०१९ अन्वये प्रशासकीय विभागाला प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यांत येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र.४५/व्यशि-२ 


Ge सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५५/.॥8॥॥08/99॥0॥9.9०५९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०३२६१२३९११४८०३ 
असा आहे. हा seat डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Raghunath Barmu Patil 


DN: CN = Raghunath 8. Patil, C = IN, 
R a g h u n at h S= Manarashta, 0 = covert matt Of 
B Pp t 1 | Nenarasiiva, OU = Skill Development and 
nt.Department 
a rm U a | Date: 201 9.03.26 12:43:27 +05'30' 
(8.4. पाटील) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. संचालक (व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण), व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२. सर्व संबंधित सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय 
(संचालनालयामार्फत ). 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
४. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६. निवासी लेखाधिकारी, मुंबई. 
७. सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. (संचालनालयामार्फत) 
८. अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (व्यशि-१/(व्यशि-२)/(व्यशि-५/रोस्वरो-५), कौडल्य विकास व 
उद्योजकता विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. अवर सचिव (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०.अवर सचिव (का.१४७१), नियोजन विभाग, मंत्राळय, मुंबई 
११.अवर सचिव (शिक्षण-१), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई 
१२.संबंधित प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (संचालनालयामार्फत). 
१३.निवड नस्ती (व्यशि-३), कौशल्य विकास व उद्योजकता, मंत्रालय, मुंबई. 


शासन निर्णय क्रमांकः आयटीआय- २०१९/प्र.क्र.४५/व्यशि-२ 


कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग शासन निर्णय क्र. आयटीआय-२०१९/प्र.क्र.४५/व्यशि-३, 
दिनांक: २५ मार्च, २०१९ सोबतचे सहपत्र 


प्रपत्र "अ" 


अनुसूचित जाती व नवबौद्धांच्या मुलामुलींकरिता सुरु करण्यात आलेल्या उच्चस्तर औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्थांकरिता मंजूर योजनांतर्गत अस्थायी पदांपैकी दि. ०१.०३.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ या कालावधीत पुढे 


चालू ठेवण्यास मंजूरी देण्यात आलेल्या अस्थायी पदांचा तपशिल 


अ. पदनाम ६ व्या वेतन आयोगानुसार वेतनश्रेणी । मुदतवाढ देण्यात 
क्र वेतन बँड ग्रेड वेतन आलेली पदे 
गट-अ (क) 1. & [| Pee fed 
loa | प्राचार्य १५६००-३९१०० ५४०० ४ 
एकूण (वर्ग-१ (क) 
गट-क 1_| 1_| Ls 
2 | गट निदेशक 9300-38200 ४४०० 
aie ४६००-व.श्रेणी र 
३ | शिल्प निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
दड आहा ४४००-वरिष्ठ श्रेणी ४८ 
ee ४८००-निवड श्रेणी 
४ | गणित निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
mee ४४००-वरिष्ठ श्रेणी ४ 
ee ४८००-निवड श्रेणी 
५ | चित्रकला निदेशक ९३००-३४८०० ४३०० 
= आ ४४००-वरिष्ठ श्रेणी ४ 
वड डा ४८००-निवड श्रेणी 
६ | मुख्य लिपिक/प्रमुख लिपिक ९३००-३४८०० ४२०० ४ 
७ । वरिष्ठ लिपिक/लेखापाल ५२००-२०२०० २४०० १२ 
८ | भांडारपाल ५२००-२०२०० २४०० ४ 
९ | कनिष्ठ लिपिक/कनिष्ठ लिपिक- ५२००-२०२०० १९०० 
टंकळेखक/लिपिक-टंकळेखक र 
एकूण (गट-क) ९२ 
कंत्राटी पद्धती Po Po Po 
। १० | चतुर्थश्रेणी कर्मचारी रु.२५००/- दरमहा | --. | ८ 
| ११. १ | कर्मशाळा परिचर रु.२५००/- दरमहा Poe ४ 
१२ | भांडार परिचर रु.२५००/- दरमहा Poe ४ 
१३ | चौकीदार रु.२५००/- दरमहा Po १२ 
१४ | सफाईंगार रु.२५००/- दरमहा = ४ 
एकूण (कंत्राटी पद्धती) 32 
एकूण १२८ 


Raghunath Barmu Patil 


(र.ब. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


